औरंगाबाद (प्रादेशिक) वनवृत्तातील २ राजपत्रित 
अस्थायी पदे  दि.०१.०९.२०२३ ते 
दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: एफएसटी ०३/२३/प्र.क्र.५७/फ-४ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :-२५ सप्टेंबर, २०२३ 


वाचा :- १) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, 
नागपूर यांचे क्र.कक्ष-३ /योजनेत्तर /प्र.क्र.६२ (29-22) /१०५, दि.२९.०८.२०२३. 
2) शासन निर्णय क्र. एफएसटी-०२/२०/प्र.क्र.५७/फ-४, दि.२०.०३.२०२३ 
3) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.७७/फ-८, 
दि.१३.०९.२०१९. 
8) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि -२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.३१.०८.२०२३ 


शासन निर्णय :- 
औरंगाबाद वनवृत्तातील २ (दोन) राजपत्रित अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२३ ते 


दि.३१.०८.२०२३ पर्यत संदर्भ क्रमांक-२ येथील शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


२. औरंगाबाद वनवृत्तातील २ अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत 


मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास), 


महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ क्र.१ अन्वये शासनास सादर केला आहे. 


३. उक्त परिस्थितीत औरंगाबाद argue २ अस्थायी पदांना (विवरणपत्र-अ प्रमाणे) 


दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास या झासन निर्णयाद्वारे मंजुरी 


देण्यात येत आहे. सदर मंजुरी वित्त विभाग शासन निर्णण क्र.पदनि 


२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.३१.०८.२०२३ मधील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून देण्यात येत 


आहे. सदर मुदतवाढ महसूल व वन विभागाने संदर्भाधीन क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये निश्चित 


केलेल्या आकृतीबंधात या पदांचा समावेश आहे, या अटीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


४. सदरहू पदावर होणारा खर्च हा खाली नमूद केलेल्या लेखाशिर्षाखाली दर्शविण्यात यावा 


व त्याखाळील सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षात मंजुर केलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसटी-०३/२३/प्र.क्र.१७/फ-४ 


औरंगाबाद वनवृत्त कार्यालयातील २ पदे 


प्रधान शीर्ष २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन (योजनेत्तर) 
उपप्रधान शीर्ष ०१ वनीकरण 
गौण शीर्ष ००१ संचालन व प्रशासन 
०१ संचालन व प्रशासन 
उपगौण शीर्ष (०१)(०२) प्रादेशिक वनसंरक्षण (२४०६ ००४२ ०१) 
वेतन 


५. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.पदनि २०१६ /प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 


दि.३१.०८.२०२३ मधील तरतुदीनुसार विभागास असलेल्या प्राधिकारात निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२३०९२५११२७३५५५१९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
VINAYAK 
सोबत :- विवरणपत्र "अ' SHASHIKANT 


JAKHALEKAR 


1774B3A755 


(वि.शा.जाखलेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य-१/२ मुंबई/नागपूर. 
) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
४) सर्व अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
) 

) 


मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), औरंगाबाद वनवृत्त, औरंगाबाद (५ प्रती) 

विभागीय वन अधिकारी, परभणी वन विभाग, परभणी/बीड वनविभाग, बीड/ औरंगाबाद 

वन विभाग, औरंगाबाद/उस्मानाबाद वनविभाग, उस्मानाबाद. 

७) ब-१ कार्यासन, फ-२ कार्यासन, फ-८ कार्यासन, फ-७ कार्यासन, महसूल व वनविभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८) निवडनस्ती, फ-४ कार्यासन, महसूल व वनविभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसटी-०३/२३/प्र.क्र.१७/फ-४ 


शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्रमांक एफएसटी क्र.०३/२३/प्र.क्र.५७/फ-४ 
दि.२५.०९.२०२३ 
विवरणपत्र "अ' 
औरंगाबाद वनवृत्तातील २०२३-२४ यावर्षातील दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत पुढे 
चालू ठेवण्यात आलेली २ (दोन) राजपत्रित अस्थायी पदांची यादी 


स्तंभ क्र.३ मधील पद/पदे 
२०२३-२४ यावर्षी ज्या 
शासकीय आदेशान्वये पुढे 
चाळू ठेवली होती त्याचा 
क्रमांक आणि दिनांक 


स्तंभ क्रमांक ३ मधील पद/पदे 
ज्या शासकीय आदेशान्वये 
निर्माण केली त्या आदेशाचा 
क्रमांक आणि दिनांक 


पदांचे नाव 


औरंगाबाद विभाग 
विभागीय वन शा.नि.क्र.एफएसटी- शा.नि.क्र. एफएसटी 
अधिकारी ०१/१३/प्र.क्र.८/फ-२ ०३/२३/प्र.क्र.५७/फ-४, 
(नियोजन व दि.२९.८.१९८३ दि.२०.०३.२०२३ 
मुख्यालय) 

विभागीय वन शा.नि.क्र.एफडीएम- शा.नि.क्र. एफएसटी 
अधिकारी (तेंदु ५१८७५/७१४६/फ-१ ०३/२३/प्र.क्र.५७/फ-४, 

व इतर) दि.२२.२.१९७६ दि.२०.०३.२०२३ 


शा.नि.क्र.एमएफएस- 
२००९/२०१३/प्र.क्र.२६४/फ- 
८, दि.२२.१२.२०११ अन्वये 
उ.वि.व.अ. पदाची श्रेणीवाढ 
वि.व.अ. sail करण्यात आली 
आहे. 


KKKKKKKKK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


